महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक:- संकीर्ण-२०२२/ प्र.क्र.२१५/१३स, 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, 

मादाम कामा मार्ग, 

हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २३ मे, २०२३ 


वाचा:- १. क्रमांक:- संकीर्ण ०८२१/ प्र.क्र.९४/१३स, दिनांक २७ ऑगस्ट,२०२१ रोजीचे 
आदेश. 
२. क्रमांक:- जिमस ०७२२/ प्र.क्र.८३/२-स, दिनांक १६ फेब्रुवारी,२०२३ रोजीचे पत्र. 


RCE 


ज्याअर्थी, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसंदर्भात मा.उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती 
आदेशामुळे बँकेचे व्यवस्थापन अधिक काळ संचालक मंडळाकडे राहिल्याने बँकेची आर्थिक स्थिती 
खालावलेली असणे, सन २०१७ ते मार्च,२०२१ पर्यंत सदर बँक, रिझर्व्ह बँकेद्वारा विहित केलेली 
९% भांडवल पर्याप्ता (CRAR) राखू शकलेली नसणे. त्यामुळे, बँकेकडून बँकिंग नियमन अधिनियम 
१९४९ चे कळम ११ मधील तरतूदीचे उल्लंघन होत असणे. त्याचप्रमाणे, बँक परवान्यासाठी 
MRAP अर्हता निकष बँक पूर्ण करू हाकत नसल्याने बॅकिंग परवाना धोक्यात आलेला असणे. 
बँकेच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा करून बँक पूर्व पदावर आणण्यासाठी बँकेवर नियुक्‍त केलेले 
प्रशासक मंडळ आणखी काही कालावधीसाठी राहणे आवश्‍यक असणे. या कालावधीत प्रशासक 
मंडळास थकीत कर्जाची वसुली, भांडवल पर्याप्ततेमध्ये सुधारणा, बँकिंग व्यवसायात वाढ व बँकेच्या 
कामकाजामध्ये व्यावसायिक व्यवस्थापन आणणे यासाठी काही कालावधी लागणार असल्याने 
दिनांक २७ ऑगस्ट, २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये सदर बँकेची निवडणूक ज्या टप्प्यावर असेल त्या 
टप्प्यावर दिनांक ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत वाचा क्र.१ येथील आदेशान्वये पुढे ढकलण्यात आली होती. 

ज्याअर्थी, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा करून 
बँक पूर्वपदावर आणण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ११० अ (१(॥) 
मधील तरतूदीस कलम १५७ नुसार सुट देऊन नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 
प्रशासकाच्या कालावधीस दिनांक ३१.०३.२०२२ ते दिनांक ३०.०६.२०२३ पर्यंत दिनांक 
१६ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

त्याअर्थी, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा करणे, 
अनुप्तादित कर्जाची वसुली करणे, बँकेची भांडवल पर्याप्तता वृद्धींगत करणे, थकबाकीचे प्रमाण 
कमी करण्यासाठी प्रभावशाली उपाययोजना करून बॅक सुस्थितीत येणेसाठी सदर बँकेवर नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या प्रशासक / प्रशासक मंडळास पुरेसा कालावधी मिळाल्यास सदर बँक आर्थिक 
सुस्थितीत येण्यास मदत होईल. ही वस्तुस्थिती विचारात घेवून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम,१९६० Ales कलम १५७ अन्वये झासनास प्राप्त असलेल्या अधिकारात कलम ७३कक 
मधील तरतूदीला सुट देऊन नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक प्रक्रिया ज्या 


शासन आदेडा HATH: संकीर्ण-२०२२/ प्र.क्र.२१५/१३स 


टप्प्यावर असेल त्या टप्प्यावर या आदेझाच्या दिनांकापासून दिनांक ३०.०६.२०२३ पर्यंत पुढे 
ढकलण्यात येत आहे. 

सदर शासन STAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०५२३१८०७०५३३०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ANIL JAYRAM __ Steciecorinsere unnsin orcoorrn 


2.5.4.20=f26cf80358fa3133e4d85ddac30ae54b06c63743fd5510dc0eb 


082b6c483ce, postalCode=400032, st= hi 
rialNumber=D124AE9BBD15BED87DBDO8EF779CF1B85A4020339EB 
1C2EFOE112FB67063011C, cn=ANIL JAYRAM CHAUDHRY 
Date: 2023.05.23 18:07:31 +05'30' 


(अनिल ज. चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

विभागीय सहनिबंधक / जिल्हा उपनिबंधक/ उपनिबंधक, सहकारी संस्था नाशिक. 
निवडनस्ती कार्यासन १३-स. 


Cc “७ A  -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


